वाचा: १ 


~~ 


प्रशासकीय मान्यता 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य 


योजनेत्तर मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वेद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार 


रुग्णालय, अकोला 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचए-२०१८/प्र.क्र.४०८/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०१८ 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 


दिनांक २६.०७.२०१७. 


३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 


दिनांक ०७.०३.२०१८. 
४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/शावैमअ/राज्य 


योजनेत्तर/यंसाख/प्र.मा./४-म/१२०८०/२०१८, दिनांक : १३.११.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय > अकोला या संस्थेस सन २०१८- 


१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेत्तर लेखाशीर्षाखाली यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी 


रुपये ५५,२५,०००/- इतके अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदर अनुदानातून एकूण 


रुपये २७,१९,२१८/- (अक्षरी रुपये सत्तावीस लक्ष एकोणवीस हजार दोनशे अठरा फक्‍त) इतक्या 


रकमेची खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये 


पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


a प्रशासकीय 

; ae प्रति नग एकूण किंमत 

व यंत्राचे नांव नग किंमत । ऐकूण किंमत । मान्यतेची 

र किंमत — 
रक्‍कम 

| 4. | हॉस्पीटल कॉट ३५ ३४,८०० | ५,१८,०००| ५,१८,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०१८/प्र.क्र.४०८/प्रशा-१ 


अ. oe प्रति नग किंमत 1. 
= यंत्राचे नांव नग की ee किंमत । मान्यतेची 
रक्‍कम 
२. | बेड साईड लॉकर Yo ६,८०० ३,४०,००० | ३3,४०,००० 
३. | सलाईन स्टॅन्ड ५० ५,८०० २,९०,००० २,९०,००० 
४. | ए- स्कॅन बायोमिटर मशिन foo | २,८०,००० | २,८०,०००| २,८०,००० 
५. | हॉस्पिटल tate बेचेस ३० ९,००० २,७०,००० २,७०,००० 
६. | रेडीयंट हिट ae ०५ 43,000 | २,६५,००० | २,६५,००० 
७. | डिजीटल ऑडिओमीटर सेट foo | १,७८,५०० | १,७८,५००० | १,७८,५००० 
८. | एन्डो मास्टर विथ अँपेक्स ळोकेटर | 09 9,4,000] १,७५,००० | १,७५,००० 
९. हाय प्रेशर वॉटर जेट ०१ १,१८,७०६। '१,१८,७०६| १,१८,७०६ 
१०. | डिजीटल कॉपीयर विथ प्रिंटर foo | ९०,००० ९०,००० ९०,००० 
ELF १. | व्हील चेअर ०९ ९,००० ८१,००० ८१,००० 
१२. क्लिनींग मशीन fone] ५०,००० ५०,००० ५०,००० 
१३. | वेट अन्ड व्हॅक्युम foo | ३२,५३७ ३२,५३७ 32,430 
१४. | फ्लॉयपर Hatt foo 30,804 30,804 ३०,४७५ 
एकूण २७,१९,२१८ | २७,१९,२१८ 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेत्तर सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 
संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 

३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०१८/प्र.क्र.४०८/प्रशा-१ 


& उ 


qo. 


2. 


Wat GG sass असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधीळ तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी 
समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त ARTA नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेत्तर मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 


व त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला 


मागणी क्रमांक एस-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 
११० - रुग्णालयेव दवाखाने 
(०२) - मुफसल रुग्णालये व दवाखाने 
(०२) (१७ - सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला 
(२२१० ५११२) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामग्री 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०१८/प्र.क्र.४०८/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२०११४३७३९३२१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 

DN: c: ment Of 

Maha ical Education and 
e 

Dru: 


dical 
ent, postalCode=400032, 


19 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a 


50897b7b2244d66593f50dd7 13da8386 
0912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.12.01 15:44:36 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स arora लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


